शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- 
विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ 
पोल-७, दिनांक २८.०६.२०१८, 
यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/चार/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१८. 


वाचा  :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ पोल- 
७, दिनांक २८.०६.२०१८. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ 
२७-आ/ वार्षिक-योजना-२०१८-१९/५९/ २०१७, दिनांक ११.०७.२०१८. 


शुध्दिपत्र.- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ चार/ पोल-७, 
दिनांक २८.०६.२०१८, यामध्ये,-- 


१) पहिला परिच्छेद आणि परिच्छेद २ व ६ यांमधील “४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील 
भांडवळी खर्च, (००(१०) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण पोळीस प्रशिक्षण 
शाळेसाठी निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७० ०२२२)” या मजकुराऐवजी 
“2०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, ८००, इतर खर्च, (00) 
(००)(१०) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षण शाळेसाठी निवासी 
इमारतीचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम) (४०७० ०२२२), ५३-मोठी बांधकामे”_हा मजकूर 
वाचण्यात यावा. 


२) परिच्छेद ६ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद Em दाखल करण्यात येत आहे:- 


“तसेच याव्दारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 


|. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच, मधील 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद 
क्रमांक १३४, च्या बाबतीत नमूद केलेल्या सर्व अटींची सर्वसाधारणपणे पूर्ती 
करण्यात आली आहे. 


॥. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८, याच्या परिशिष्टातीलळ अ.क्र.८ मधील तपासणी सूचीतील 
प्रत्येक अटीची पूर्ती झाली आहे.” 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/चार/पोल-७. 


2. 


हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०९१५१११५१७२९ असा आहे. हे 


शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


) 
) 
) 
8) 
) 
) 
) 
) 


८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Swa p n | | G (0 p a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b 
B O [| ५ e 2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.08.09 15:13:42 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


